ई-फेरफार a ई-चावडी प्रकल्प 
राबविण्याकरीता अमरावती व रायगड 
जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी 
यांना डेटा कार्ड वापरासाठी प्रती डेटा 
कार्ड दरमहा रू.७५०/- या प्रमाणे 
एप्रिल २०२९३ ते मार्च २०९४ या 
कालावधीतील वाढीव निधी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२३/प्र.क्र.१९०/ल-९ 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ४ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महसूल ब वन विभाग, क्र. राभूअ-२०१२/प्र.क्र.४६७/ल-१, दि.२८.०१.२०१३ 
२) शासन निर्णय, महसूल ब वन विभाग, क्र. संकोर्ण-२०२१/प्र.क्र.४६/ल-१, दि. १९.०३.२०२१ 
३) शासन निर्णय, महसूल ब वन विभाग, क्र. संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९०/ल-१, दि. ३१.०३.२०२३ 
४) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र: राभू- १ 
/डाटाकार्ड /२०२४ दि. ०७.०३.२०२४ 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९०/ल-१, दि. २२.०३.२०२४ 
६) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र: राभू- १ 
/डाटाकार्ड /२०२४ दि. ३०.०५.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

ई महाभूमि अंतर्गत ई-फेरफार ब ई-चावडी या अज्ञाबलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील एकूण 

१७७०० तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना डेटा कार्ड वापरासाठी प्रती डेटा कार्ड दरमहा रू.७५०/- या प्रमाणे एप्रिल-२०२३ ते 

मार्च-२०२४ या कालावधीतील शुल्काची प्रर्तीपूर्ती करण्यासाठी रु. १२,४३,१४,२५०/- (बारा कोटी त्रेचाळीस लाख चौदा 

हजार दोनशे पन्नास) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख 
(म.राज्य), पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. ४ अन्वये केली होती. 


२. त्याअनुषंगाने सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र.सी.१, २०२९०४२२ (१७) संगणक खर्च 
(योजनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेला रू. १२,००,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध करून उर्वरीत 
रू.४३,१४,२५०/- इतका निधी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील स्वीय प्रपंजी 
लेखा (PLA) खात्यामधून खर्च करण्यास दि. १२.०३.२०२४ रोजीचे प्रकल्प अंमलबजावणी समीतीच्या (PIC) बैठकोमध्ये 
मान्यता देण्यात आली असून, संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये ई-फेरफार ब ई-चावडी प्रकल्प राबविण्याकरीता अमरावती व 
रायगड जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना डेटा कार्ड वापरासाठी प्रती डेटा कार्ड दरमहा रू.७५०/- या प्रमाणे 
एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीकरीता वाढीव निधी देणेबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१.  ई-महाभूमि अंतर्गत ई-फेरफार ब ई-चावडी या आज्ञाबलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील संबंधित 
तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्या लॅपटॉपची स्टेट डेटा सेंटरच्या सर्व्हरमधील आज्ञाबलीशी इंटरनेटव्दारे कनेक्टिव्हिटी 
स्थापित करण्यासाठी तसेच ई-फेरफार ब ई-चावडी आज्ञाबलीमध्ये एसएमएस वापरासाठी डेटा कार्ड करीता प्रतिपूर्ती 
स्वरूपात प्रति डेटा कार्ड रूपये ७५०/- दरमहा याप्रमाणे एप्रिल,२०२३ ते मार्च,२०२४ अखेर एकूण रू. १२,४३,१४,२५०/- 
इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये ई-फेरफार व ई-चावडी प्रकल्प राबविण्याकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.१९०/ल-१ 


जिल्हाधिकारी अमरावती ब रायगड जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना डेटा कार्ड वापरासाठी प्रती डेटा कार्ड 
दरमहा रू.७५०/- या प्रमाणे एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीकरीता एकूण र.रू. ३४,०३,५७५/- इतका निधी 
सोबतच्या परिशिष्ठ-अ प्रमाणे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी महाभूमि प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था, राष्ट्रिय भूमि अभिलेख आधूनिकोकरण कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य या 
संस्थेच्या स्टेट बँक ऑफ पुणे येथील मुख्य शाखेतील बचत खाते नंबर ३२८८८७७६४०६ मध्ये जमा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी डेटा कार्ड धारण करणा-या 
जिल्हाधिकारी अमरावती व जिल्हाधिकारी रायगड जिल्हयातील पात्र तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना निधी वितरीत करावा. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. सी.१, २०२९ जमीन महसुल १०३, जिल्हा भूमि अभिलेख (०२) संचालक भूमि 
अभिलेख २०२९ ०४२२ (१७) संगणक खर्च (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजुर 
अनुदानातुन खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी सदर निधी आहरित करून महाभूमि 
प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेच्या बँकेच्या बचत खाते क्रमांक ३२८८८७७६४०६ मध्ये जमा करणेची त्वरीत कार्यवाही करावी. 
जिल्हाधिकारी अमरावती व जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सदर निधीचे विनियोगासाठी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत तसेच खर्चाचा 
ताळमेळ महालेखापालांकडे वेळोवेळी देणेची दक्षता घ्यावी. प्रस्तुत निधीबाबत जमाबंदी आयुक्‍त, पुणे यांनी आथिक व 
भौतिक अहवाल उपयोगिता प्रमाणपत्रासह शासनास पाठवावा. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१६४६१४१११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
RAGHUNATH 
BANKAR 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 

१) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, अमरावती, 

३) प्रधान महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

५) अमरावती व रायगड जिल्हाधिकारी तथा पदसिध्द उप संचालक भूमि अभिलेख, 
६) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण/अमरावती. 

७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी वांद्रे, मुंबई -४०० ०५१. 

९) अमरावती व रायगड जिल्हा कोषागार कार्यालये. 

१०) वित्त विभाग व्यय-१०/ आ.पु.क कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

११) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१२) कार्यासन अधिकारी ब-१/ई-६,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३) निवड नस्ती (ल-१) कार्यासन, महसूल वब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Woo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.१९०/ल-१ 


'परिशिष्ठ-अ 
अ. | विभाग जिल्हा ठी/ एकूण मागणी । दि. २२.०३.२०२४ | वाढीव मागणी 
क्र. मंडळ रक्‍कम रुपये च्या शासन रक्‍कम रुपये 
अधिकारी निर्णयान्वये अदा 
यांची संख्या केलेली रक्‍कम 
रुपये 
१ | अमरावती | “अमरावती ०६० ४९,८०,३७५ /- | ४१,०४,०००/- | ०८,७६,३७५/- 
२ | कोकण रायगड ३१२ २८,०८,०००/- | २,८०,८००/- २५,२७,२०० /- 
३ एकूण ७७,८८,३७५ /- | ४३,८४,८००/- | ३४,०३,५७५ /- 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


